सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री कृषी 
सिंचन योजनेच्या- प्रति थेंब अधिक पीक 
घटाकांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा रु.१७५२९ लक्ष निधी 
वितरीत करणे... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसिं-०५२०/प्र.क्र.५८/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०१ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- 


१, 


केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.७-३/२०२०-आरएफएस-॥, 
दि.१५ एप्रिल, २०२०. 


२. केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१७-४/२०२०-आरएफएस-।॥, 
दि.१८ मे, २०१९. 

३. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकृसि-०५१९/प्र.क्र.५३/१४-अ, दि.११ जून, २०२०. 

४. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८/१४-अ, दि.१८ जून, २०२०. 

५. केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१८-१०/२०२०-आरएफएस-|॥, 
दि.११ ऑगस्ट, २०२० 

६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसिं-०५२०/प्र.क्र.५८/१४अे, 
दि.२१ ऑक्टोबर, २०२०. 

७. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकृसि-०५१९/प्र.क्र.५३/१४-ओअ,दि.२७ ऑक्टोबर, २०२०. 

प्रस्तावना: 


प्रधानमंत्री कृषि सिचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची अंमलबजावणी राज्यात 
करण्यात येत आहे. सदर घटकांतर्गत सुक्ष्म सिंचन व पाणी व्यवस्थापनाच्या पुरक बाबी या दोन बाबी 
राबविण्यात येतात. यामध्ये केंद्र व राज्य हिळ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.१८ मे, २०१९ च्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ या वर्षासाठी केंद्र 
हिळछ्याचा रु.४०० कोटी एवढा नियतव्यय कळवून त्यापैकी २०% च्या मर्यादेत निधी पाणी 
व्यवस्थापनाच्या पुरक बाबी घटकावर खर्च करण्याचे सुचित केले आहे व संदर्भाधीन दि.११ ऑगस्ट, 
२०२० च्या पत्रान्व्ये केंद्र हिछ्याचा पहिल्या हप्त्याचा रु.२०० कोटी निधी वितरीत केला आहे. 
यामध्ये, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.१५६०० लक्ष, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रु.२४०० लक्ष व 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु.२००० लक्ष निधीचा समावेश आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८/१४ओ 


वित्त विभागाने प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या मंजुर 
तरतूदीच्या ७५% च्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिलेली आहे. मंजुर तरतूदीपैंकी यापुर्वी 
संदर्भाधीन दि.११ जून, २०२० व दि.२७ ऑक्टोबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र हिश्‍ड्याचा 
रु.११९८३ लक्ष व राज्य हिळ्याचा रु.७९८८ लक्ष असा एकूण रु.१९९७१ लक्ष निधी सन २०१९-२० 
या वर्षातील अखर्चित असलेला व केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ या वर्षात खर्च करण्यासाठी 
अनुमती दिलेल्या निधीचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार, मंजूर 
तरतूद व वितरणासाठी उपलब्ध निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


(रुपये लक्ष) 
| केंद्र/ | मंजुर ७५% च्या मर्यादेत | यापुर्वी वितरीत निधी (ब) वितरणासाठी उपलब्ध निधी 
राज्य | तरतूद | वितरणासाठी उपलब्ध निधी | २०१९-२० चा पुनर्जिवित | (अ-ब) 

(अ) निधी 
केद्र ३०००० २२५०० ११९८२ १०५१७ 
राज्य २०००० १५००० ७९८८ (9०१२ 
एकूण | ५०००० ३७५०० १९९७१ १७५२९ 


वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार वितरणासाठी उपलब्ध असलेला केंद्र हिऱ्याचा रु.१०५१७ 
लक्ष व त्यास समरुप राज्य हिळ्याचा रु.७०१२ लक्ष असा एकूण रु.१७५२९ लक्ष निधी आयुक्त (कृषि) 
यांना वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
घेतला आहे. 


शासन [नणय : निर्णय : 

१. सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योाजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक 
घटकाची सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र हिळ्याचा पहिल्या 
हप्त्याचा रु.१०५१७ लक्ष (अक्षरी रुपये एकऱी पाच कोटी सतरा लक्ष फक्‍त) व समरुप राज्य 
हिळ्याचा रु.७०१२ लक्ष (अक्षरी रुपये सत्तर कोटी बारा लक्ष फक्त) असा एकूण रु.१७५२९ 
लक्ष (अक्षरी रुपये VHs पंचाहत्तर कोटी एकोणतीस लक्ष फक्त) निधी वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणालीवर (बीडीएस) आयुक्‍त (कृषी) यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 

२. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळील सन २०२०-२१ च्या मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात 


यावा. 
केंद्र राज्य 
मागणी क्र.डी-३, मागणी क्र.डी-३, 
२४०१, पिक संवर्धन, २४०१, पिक संवर्धन, 
११३ कृषि अभियांत्रिकी ११३ कृषि अभियांत्रिकी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८/१४ओ 


(००)(०७ प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - (00)(29) प्रधानमंत्री कृषी सिचन योजना - 
(सूक्ष्म सिंचन) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के), (सूक्ष्म सिंचन) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), 
(सर्वसाधारण) (२४०१२५०४), ३३ अर्थसहाय्य. । (सर्वसाधारण) (२४०१ ए९९६), 33 अर्थसहाय्य. 


., सदर योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीच्या आहरण व संवितरणासाठी 


पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
[eI आयुक्तालय | आयुक्‍त (pf), pe) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, पुणे 
२. | जिल्हास्तर | संबधित जिल्हा अधिक्षक | संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
कृषि अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


. वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत - प्रति 


थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन) व पाणी व्यवस्थापनाच्या पुरक बाबी घटकाच्या मार्गदर्शक 
सूचना, संदर्भाधीन दि. २१ ऑक्टोबर, २०२० च्या शासन निर्णयातील सूचना त्याचप्रमाणे 
केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन दि.१८ मे, २०१९ व दि.११ ऑगस्ट, २०२० च्या पत्रातील 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. सदर निधीचा विनियोग प्राथम्याने सन २०१९-२० या वर्षातील पुर्वसंमती प्राप्त प्रलंबित 


प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी करण्यात यावा. सन २०१९-२० मधील संपुर्ण प्रलंबित 
प्रकरणे निकाली निघाल्यानंतर उर्वरित निधी सन २०२०-२१ या वर्षातील प्रकरणांसाठी 
वापरण्यात यावा. 


. सन २०१९-२० या वर्षातील प्रकरणासाठी अनुदानाचे वाटप महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे 


करण्यात यावे. 


. अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर PrMs प्रणालीद्वारे जमा 


करावी. 


. सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/प्रकियाचे/ 


वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/./.७ तत्वानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी 
यंत्रणानी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार 
नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. 


. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य 


शासनास पाठविण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८/१४ओ 


१०.सदर झासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभागाने त्यांच्या अनैपरिपत्रक क्र. 
३२४/२०२०/व्यय-१, दि.२८ डिसेंबर,२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०११६३९१२१३०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 


Shrikant 
Chandrakant Andge 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री (कृषी/फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) मा.राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (कृषी) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


सर्व संचालक, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय कृषी सहसंचाळक 

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (सर्व) 

सर्व कृषी विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी/सर्व तालुका कृषी 
अधिकारी 

qo) सर्व मंडळ कृषी अधिकारी 

११)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 
१३) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 


१४ संचालक, SET कोषागारे , मुंबई 
१५) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, नवी मुंबई, वाशी. 
१६)उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपुर 
१७)उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण /नाशिक /पुणे/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपुर 
१८)सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१९) निवडनस्ती (१४-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


